RNI No. MAHBIL / 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक १०] 


शुक्रवार , मार्च २७, २०१५ / चैत्र ६, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६. 
___ क्रमांक. टीपीएस . २४१४ / ३३६/ प्र.क्र . २०५ / २०१४ / नवि -९. - ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासन 
अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . टीपीएस . २४९८ / १५०५ /प्र.क्र . २७३ /९३/ नवि -९, दिनांक ६ मे २००० अन्वयेमंजूर झाली असून ती दिनांक 
१५ जून २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत ,हिंगणा तालुक्यातील, मौजा सुमठाणा, कोतेवाडा, सोंडापार तसेच नागपूर ( ग्रामीण) तालुक्यातील 
मौजे जामठा, परसोडी येथील , सोबत जोडलेल्या नकाशात दर्शविल्यानुसारच्या अंदाजे १००८ . ६० हेक्टर जमिनी (यापुढे “ उक्त जमिनी ” असे 
संबोधले आहे ) कृषी / संरक्षण / झुडपी जंगल विभागात समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी विचारविनिमय करून , उक्त जमिनींचा वापर विभाग , कृषी / संरक्षण / 
झुडपी जंगल विभागाऐवजी, खालील अटींच्या अधीन राहन रहिवास विभाग असा बदलणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले होते व यानुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप कलम ( २ ) मधील तरतुदीनुसार , उक्त जमिनी रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक 
योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

अट . — (१) उक्त जमिनींपैकी , झुडपी जंगल म्हणून दर्शविलेल्या जमिनींबाबत , वन विभागाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्याची 

दक्षता घेण्यात यावी. 
( २) प्रस्तुत प्रकरणी प्रस्तावित फेरबदलाची कार्यवाही करताना , सर्व आवश्यक कार्यवाही व्यतिरिक्त , संबंधित विभागास 

( महसूल व वन विभाग , संरक्षण मंत्रालय इत्यादी ) वैयक्तिक सूचना बजावणे व त्यांना सुनावणी देणे 
बंधनकारक राहील ; 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - १७ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -मध्य उप-विभाग , मार्च २७, २०१५ / चैत्र ६, शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे उप कलम ( ३ ) च्या तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . २४१४ / ३३६ / 
प्र .क्र . २३० / २०१४ / नवि -९ , दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ अन्वये उक्त फेरबदलाबाबत जनतेकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना 
सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता “ अधिकारी ” म्हणून सहसंचालक , नगररचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांची 
नियुक्ती करण्यात आली आहे ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी , त्यांचा अहवाल पत्र क्र . जनता सहयोग / त.सु. यो ./ कलम २०(३) / सहसंचानाग / ३००, दिनांक २१ 
फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त 
जमिनी संरक्षण/ झुडपी जंगल विभागातून वगळून काही अटींवर रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप कलम ( ४ ) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन उक्त जमिनीबाबतच्या उक्त 
फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक ६ मे २००० ची अधिसूचना पुढीलप्रमाणे सुधारित 
करण्यात येत आहे ; 


“ उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे - 


नोंद 


उक्त प्रादेशिक योजनेच्या, हिंगणा तालुक्यातील , मौजा सुमठाणा, कोतेवाडा, सोंडापार तसेच नागपूर ( ग्रामीण ) तालुक्यातील मौजे जामठा, 
परसोडी, येथील सोबत जोडलेल्या नकाशात दर्शविल्यानुसारच्या अंदाजे १००८. ६० हेक्टर जमिनी खालील अटींच्या अधीन राहून कृषी / संरक्षण / 
झुडपी जंगल विभागातून वगळून नकाशात दर्शविल्यानुसार रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहेत : 
____ अट . — उक्त जमिनींपैकी , झुडपी जंगल म्हणून दर्शविलेल्या जमिनींबाबत , वन विभागाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. " 

( क ) उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी, एक महिन्याच्या 
कालावधीसाठी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील : 

( १) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 
( २) विभागीय सहसंचालक, नगररचना , नागपूर विभाग, नागपूर . 

( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना, नागपूर शाखा, नागपूर . 
( ख ) प्रस्तुत फेरबदल सदर अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
प्रस्तुत अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय व. बारई , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, मार्च २७, २०१५ / चैत्र ६, शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madama Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032, dated the 26th February 2015 

NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS. 2414 /336 /CR - 205 /2014 /UD - 9 . — Whereas, the Revised Regional Plan of Nagpur Re 
gion (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) has been sanctioned by the Govern 
mentvide Urban Development Department Notification No. TPS . 2498 / 1505 /CR - 273/93/UD - 9 , dated 
the 6th May 2000 under section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , so as to come into force with 
effect from 15th June 2000 ; 


And whereas, in the said Regional Plan , the lands admeasuring about 1008 .61 Hectare (here 
inafter referred to as “ the said Lands ” ) from Mauze Sumthana, Kotewada and Sondapar in Hingana 
Taluka and Mauze Jamatha and Parsodi in Nagpur (Rural) Taluka , as shown on the plan , are 
included in Agriculture /Defence /Forest Zone ; 


And whereas , after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune, the 
Government was of the opinion that it was necessary to change the allocation of the said Lands 
from Agriculture /Defence /Forest Zone to Residential Zone and to modify the said Regional Plan 
accordingly as per provisions of sub -section (2 ) of section 20 of the said Act , so as to include the 
said Lands in Residential Zone, subject to the following conditions (hereinafter referred to as 
" the Proposed Modification ” ) ; 


Condition No. 1 .- In respect of the forest land out of the said lands, the decision shall be as per 

the directions received from the Forest Department. 
While processing the Proposed modificaiton , it shall be mandatory to serve 
individual notices to the concerned Departments (Revenue and Forest 

Department of State Government, Defence Ministry etc .) ; 
And whereas , Notice No . TPS . 2414 / 336 /CR - 230 /2014 /UD - 9 , dated the 23rd December 2014 , 
under sub - section ( 3 ) of section 20 of the said Act, was published , inviting objections and sugges 
tions from the public regarding the Proposed Modification and the Joint Director of Town Plan 
ning, Nagpur Division , Nagpur , was appointed as the Officer ( hereinafter referred to as “ the said 
Officer” ) for the purpose of sub -section (2 ) of section 162 of the said Act, to hear the suggestions 
and objections received in this regard and submit his report to the Government ; 


And whereas, the said Officer vide his letter No. HAN HEN /a . . 1./doc P0 ( 3 ) / HEHEHPT/ 300 , 
dated the 21st February 2015 , has submitted his report to the Government ; 

And whereas, after considering the report of the said Officer and consulting the Director of 
Town Planning, Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the allocation of 
the said Lands should be changed from Agricultural/Defence /Forest Zone to Residential Zone, 
subject to certain conditions. 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it by sub -section ( 4 ) of section 20 of the 
Act, the Government hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the 
aforesaid Notification dated the 6th May 2000 as follows : 


“ In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग, मार्च २७, २०१५ / चैत्र ६ , शके १९३७ 


Entry 
In the said Regional Plan , the allocation of the lands admeasuring 1008 .60 Hectare from 
Mauze Sumthana , Kotewada and Sondapar in Hingana Taluka and Mauze Jamatha and Parsodi in 
Nagpur (Rural) Taluka, is changed from Agricultural/Defence /Forest Zone to Residential Zone as 
shown on the plan , subject to the following condition : 
Condition : In respect of the forest land out of the said Lands, the decision shall be as per 

the directions received from the Forest Department.” 
( A ) copy of the plan showing the abovesaid modification , shall be made available for 
inspection of the general public during office hours on all working days for the period of one 
month at the following offices, 

( 1) The Chairman , Nagpur Improvement Trust , Nagpur. 
(2 ) The Divisional Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur . 

( 3 ) The Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , Nagpur . 
( B ) The modification shall come into force from the date of publication of this Notification in 
the Official Gazette . 

This Notification shall also be made available on the Government s website at 
www .maharashtra . gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY V . BARAI, 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


